श्री साईबाबा संस्थान विश्वव्यवस्था, शिर्डी 
येथील कंत्राटी कर्मचा-यांना त्यांच्या 
पाल्यांचा सन २०१८-१९ या वर्षाचा शैक्षणिक 
शुल्क परतावा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन आदेश क्र. सासंवि-१०१९/३७२/प्र.क्र.9७८/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुन, २०१९ 


संदर्भ-१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे 
पत्र क्र. एसएसएस-वशी-आस्था/१०५/२०१९, दिनांक ०६.०४.२०१९. 
२) शासन आदेश क्र. सासंवि-१०१८/४४३/प्र.क्र.६०/का.१६, दि.१४.०८.२०१८. 


शासन आदेठा 


श्री साईबाबा संस्थान विश्ववस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या आस्थापनेवरील स्थायी कर्मचा- 


यांना त्यांच्या पाल्यांच्या शौक्षणिक फीचा परतावा करण्यात येतो. त्याच धर्तीवर तसेच संदर्भाकींत 


शासन आदेशा क्र.(२) अनुसार कंत्राटी कर्मचा-यांच्या पाल्यांना देण्यात आलेला शैक्षणिक 


शुल्काच्या परताव्यानुसार सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता, श्री साईबाबा संस्थानच्या 


विविध विभागात कार्यरत असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांच्या पाल्यांच्या शौक्षणिक फीचा 


परतावा करण्यास आणि त्याकरिता होणा-या अंदाजे २८ लक्ष इतक्या खर्चास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेशाच्या आधारे संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचा-यांना इतर कोणताही सेवाविषयक 


किंवा आस्थापनाविषयक लाभ अथवा स्थायित्वाच्या अन्य सुविधांसाठी संस्थानवर दावा करता 


येणार नाही. याकरिता श्री साईबाबा संस्थानव्दारे सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांकडून लेखी हमीपत्र 
घेण्यात येईल. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांनी उपरोक्त 


शासन आदेशाची अंमलबजावणी करून झालेल्या खर्चाचा विवरणपत्रासह कार्यपूर्तता अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः सासंवि-१०१९/३७२/प्र.क्र.9८/का.१६ 


छ. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२४१७१५०८१९१२ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Salunke Sunita 
Parag 


Date: 2019.06.24 17:23:59 +05'30' 
(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधी व न्याय विभाग 


प्रति :- 

१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२) अध्यक्ष, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, जि.अहमदनगर, 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, जि.अहमदनगर, 
४) निवड नस्ती/का.१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


